न्यायालयीन प्रकरण महाराष्ट्र शासन 


कालमर्यादा सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
दूरध्वनी क्र -०२२.२२०२५३३३ हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 


Email 1D ; desk16a.gad-mh@gov.in मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 


क्रमांक : दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२१ 


प्रति, 
अमु.स./प्र.स./सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग. 


विषय : मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका स्टँप ६८१९/२०२१ व इतर 
याचिकांप्रकरणी मा. न्यायालयास अतिरिक्त माहिती देणेबाबत. 
महोदय, 


विषयांकित न्यायालयीन प्रकरणी दि. ७.०९.२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत मा. न्यायालयाने 
खालील मुद्यांची माहिती तात्काळ देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दि. १४/०९/२०२१ 
रोजी ठेवण्यात आली आहे. 


an] मुद्दा | ec |] 


1 DPC: 

a) In how many districts have you set up the DPC? 
Which ones remain and why? 

b) How many meetings have been held by the 
DPC? 

c) How many PWDs have been promoted by the 
DPC,s? If promoted then any common GR issued 
or independent promotions letters issued? 

d) If PWDs are not yet promoted then will they be 
promoted, if yes, by when? If not, then why not? 


During the pendency of the present Writ Petition, 
the Petitioners made allegations that non-PWDs 
have been promoted without promoting PWDs. 
Whether this is true? 


3 | Whether posting orders of non-PWDs have been 
issued? If so, when? Which department? 


4 | Identification of posts- 445 posts remain to be 
identified. Will they be identified? If yes, by when? 
If not, why not? How long it will take? 


मुद्दा क्र. ४ बाबतची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिव्यांग कल्याण कक्षाने देणे 
अपेक्षित आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ 


दाळ 


न्यायालयीन प्रकरणाची तातडी विचारात घेता सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांसह एकत्रित माहिती इंग्रजीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत दि. ८.०९.२०२१ पर्यंत या विभागास द्यावी, 
ही विनंती. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९०७१८५२२७७६०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला 


सचिव (साविस), महाराष्ट्र शासन ति” ॥_” 
प्रत, 


निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


